जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील 
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- १८/०२/२०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा.क्र. / साबांप्राविना/प्रआ/ Sola / जळगांव /४२९०/२०१९, दि.०८/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

i रामा-४० ते वडगांव खु. इजिमा क्रमांक । ०/०० ते ३१/५०० | 39.400 | प्रमुख 
दुसखेडा परधाडे अंतुर्ली ५७ (३१.५कि.मी.) कि.मी. | जिल्हा 
ओझर पुनगांव अंतुर्ली मार्ग-११६ 
तारखेडा चिंचखेडा गाळण बु. 
रामा-१७ ला मिळणारा मार्ग 

2: रामा १९-बांबरुड पासुन ग्रामीण ०/०० ते १०/०० १०.०० । प्रमुख 
अंतुर्ली सारोळ मोंढाळा रामा- । मार्ग क्रमांक- (१०कि.मी.) कि.मी. | जिल्हा 
४०ला मिळणारा मार्ग १०० मार्ग-११७ 

ae रामा ४०-पासुन लासगांव इजिमा क्रमांक । ०/०० ते १९/०० १९.०० । प्रमुख 
बांबरुड लोहारा शहापुर क्रमांक-५६ (१९ कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
कळमसरे प्रजिमा १८-ला मार्ग-११८ 
मिळणारा मार्ग 

४. घुसर्डी नगरदेवळा निपाणे इजिमा ०/०० ते ८/७५० प्रमुख 
बदरखे दिघी रामा-३९ ला मार्ग क्रमांक-५९ | (८.७५कि.मी.) जिल्हा 
मिळणारा मार्ग ग्रामीण ०/०० ते ४/३७५ मार्ग-११९ 

मार्ग क्रमांक-४९ | (४.३७कि.मी.) 

ग्रामीण ०/०० ते २/५०० त्ये 
मार्ग क्रमांक-९ । (२.५० कि.मी.) किमी 
ग्रामीण ०/०० ते ३/३७५ 

मार्ग क्रमांक- (३.३७५ कि.मी.) 

१०१ 

एकूण ग्रामीण ०/०० ते १९/०० 

मार्ग 

प. प्रजिमा ३५-माहेजी वरसाडे । ग्रामीण ०/०० ते ५/००० प्रमुख 
प्रबा डोकलखेडा दहिगांव मार्ग क्रमांक-७४ | (५.००कि.मी.) जिल्हा 
सामनेर. ग्रामीण ०/०० ते ६/२५० मार्ग-१२० 

मार्ग क्रमांक-८५ | (६.२५कि.मी.) ११.२५० 
एकूण ग्रामीण । ०/०० ते ११/२५० कि.मी. 
मार्ग 

एकूण लांबी ९०.७५कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 

मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९०.७५कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३२२.२०--९०.७५) 

म्हणजेच ३४१२.९५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ५९.२५ कि.मी. ने घट 

होवून एकूण लांबी (१४२८.१००-५९.२५) म्हणजेच १३६८.८५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 

रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३१.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६०४५.९००-३१.५००) म्हणजेच 
६०१४.४ कि.मी. इतकी होईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६१५५८५६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
p fa S h a n t Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
क रड 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
V | n a ya k fa 0 p a t | | ee aaa 4537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Pati 
Date: 2020.02.18 16:17:50 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती 


(३ 


2a ७ <2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


